सुरक्षा विषयक अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
दि.०१/०९/२०२० ते दि. २८/०२/२०२१ पर्यंत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:-.०९ सप्टेंबर, २०२० 


) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-१०१०/प्र.क्र.९६१/विशा-४, दि. ३ मे, २०१२ 

) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विजा-४, दि. १७ ऑक्टोबर,२०१२ 
) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विज्ा-४, दि. १९ ऑक्टोबर, २०१३ 
) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विजा-४, दि. १ मार्च, २०१४ 

) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९विज्ा-४, दि. ५ मार्च, २०१५ 

) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विशा-४, दि. २९ फेब्रुवारी, २०१६ 
) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/वि.सु.-१, दि. २१.०९.२०१६ 

) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विशा-४, दि. ०३ ऑक्टोबर, २०१६ 
) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. :पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि. १०.०२.२०१७ 

शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विज्ा-४, दि. २७ फेब्रुवारी, २०१७ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि. ०३.१०.२०१७ 

शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विज्ा-४, दि. २६ ऑक्टोबर,२०१७ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि. ०८ जानेवारी, २०१८ 
शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४, दि. २२ जानेवारी, २०१८ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि. ०५ मार्च, २०१८ 

शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४, दि. १३ मार्च, २०१८ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आपुक, दि. ०७ सप्टेंबर, २०१८ 
शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विजा-४, दि. १० ऑक्टोबर, २०१८ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६आपुक, दि. २१ फेब्रुवारी, २०१९ 
शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विजा-४, दि. ०१ मार्च, २०१९ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६आपुक, दि. ११ सप्टेंबर,२०१९ 
शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विज्ा-४, दि. 30 सप्टेंबर,२०१९ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि. १२ फेब्रुवारी,२०२० 
शासन निर्णय गृह विभाग क्र. : ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विज्ा-४, दि. ६ मार्च,२०२० 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि. ३१ ऑगस्ट,२०२० 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
a4 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 
23 
28 
२५ 


Se ः-> Dr OU NSS il Leese el ae <..> 5-८ ट<->. ll SS <ः-> Sel Nr ll ele 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील विविध आस्थापना व व्यक्तींच्या संरक्षण व सुरक्षेसाठी निर्माण केलेल्या एकूण १४८२ पदांना 
संदर्भाधीन अनुक्रमांक २२ येथील दि.०६.०३.२०२० च्या शासन निर्णय अन्वये दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० 
या कालावधीपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली होती. तरी आता वित्त विभागाच्या वरील संदर्भ क्र.२५खालील अस्थायी 
पदांना दि. ०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ 


|. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नियंत्रणाखाळील विविध पोलीस आयुक्‍त/पोलीस अधिक्षक 
यांच्या आस्थापनेवरील प्रपत्र “अ”मध्ये नमूद केलेली सुरक्षा विषयक ९९८ अस्थायी पदे 

॥. पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रपत्र “ब” मध्ये नमूद केलेली सुरक्षा विषयक ४११ 
अस्थायी पदे 

॥ राज्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तालुक्यांच्या ठिकाणी सुरु केलेल्या १८ उपकोषागार 
कार्यालयाच्या संरक्षणासाठी प्रपत्र “क”मधील निर्माण केलेली प्रत्येकी ४ पोलीस कर्मचारी या प्रमाणे एकूण ७२ 
अस्थायी पदे. 

IV. अपर पोलीस महासंचालक,फोर्स वन,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई हे एक पद. 


२. सदर पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ही पदे ज्या कारणांसाठी, अटीचे 
व शतींचे अधिन मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. या अटीच्या अधिन राहून तसेच पदविषयक 
सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमतः मान्य करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून ही मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


३. * कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या वरील नमूद शासन निर्णय मध्ये नमूद 
केलेल्या तरतूदीनुसार आढाव्यास (नव्याने निर्माण केलेल्या पदांसह) उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेऊन 
सुधारित आकृतीबंध निश्चित करणे आवश्‍यक आहे. सबब, आवऱ्यक प्रस्ताव शासनास तातडीने सादर होईल, याची 
दक्षता घ्यावी. तसे न करता मुदतवाढी अभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न उदभवल्यास त्याची सर्वस्ची 
जबाबदारी पोलीस महासंचालक, मुंबई व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाची राहील याची नोंद घ्यावी”. 


8. संबंधित पदांचे वेतन व भत्ते यांचा खर्च ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकला जातो त्याच लेखाशिर्षाखाली 
टाकून तो मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. दि.३१ ऑगस्ट,२०२० अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे, 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२००९१०१२४४४५४३२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Babasaheb Sadashiv 


Babasaheb Khandate 


DN: CN = Babasaheb Sadashiv Khandare, C 
1 = IN, S = Maharashtra, O = Government of 
5 ad as h IV Kh and a re maharashtra, OU = Home Department 


Date: 2020.09.10 12:45:48 +05'30' 


(बाबासाहेब स. खंदारे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
३) सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक 
) अपर पोलीस महासंचालक, फोर्सवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ 


५) सर्व पोलीस आयुक्‍त 

६) सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक 

७ सर्व सहायक पोलीस महानिरीक्षक 

८) सर्व पोलीस अधीक्षक 

९) जिल्हाधिकारी,ठाणे, रायगड, सिंधुदूर्ग,जळगाव,औरंगाबाद,बीड,उस्मानाबाद, STAR, ABT, ASIN, 
परभणी,नांदेड 

१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

१२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 

१३) अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 

१४) वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-७),वित्तिय सुधारणा ,मंत्रालय,मुंबई 

१५) गृह विभाग, कार्यासन बीयुडी-१, पोल-३, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) निवडनस्ती विशा/४. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विजा-४ दि. ०९ सप्टेंबर, २०२० (प्रपत्र-अ) 


अ.क्र. | घटक कार्यालयाचे | पो.नि./ | पो.उ.नि/ | स.पो. | स.पो.शि. | पो.शि./ | स.पो.शि./ | पो.शि.चा. | ल.ले. | म.पोशि. | श्वासन | पदसंख्या 
नाव स.पो.नि. | स.पो.म.नि. । हवा. पो.ना. | डॉग हॅडलर प्रशिक्षक 
पो.आ.ठाणे २ & 3 a & ७ ७ Po aa a 39 
2 पो.आ.पुणे २ & 3 & i = | 8 १६ शिक bs a ४२ 
३ पो.आ.औरंगाबाद २ & 3 द शि el १६ iy id ९ ३१ 
४ पो.आ.नागपूर poo | a a aa 3 २ ण्य हिज a qe 
षु पो.आ.नाशिक ia शिका an po P| 2 2 [=] L = 4 a g 
& पो.आ.अमरावती ia २ फि शिक शिका ४ षु a feo | > | १२ 
७ वि.पो.म.नांदेड परिक्षेत्र Pe 4 3 ia 8 8 g (ae 1 4 | २१ 
८ पो.अ.ठाणे ग्रा. ॥ ह | Loe! १८ ७८ i= | a a ia om Ld ९६ 
९ पो.अ.कोल्हापूर 1१ | ४ ३ शिक ३ po p> | a Ly a oe 
१० | पो.अ.परभणी po 1१ a po i = | Po po शि aa a शिश 
jee | q पो.अ.नागपूर ग्रा. | > | ha ति 9 शिक po P| an a शिक १४ 
१२ पो.अ.अमरावती ग्रा. po ; = & po 2 171 शि शि | >| p> | ट्‌ 
१३ पो.अ.सातारा ma ae री त्रि शिळ शिश P| 7 | P= | शग ee, 
१४ पो.अ.सिधुदूर्ग | 8 २ शि | क ॥ Po P| i किं . & 
१५ पो.अ.रायगड शिका शिक्का ३ 2 g fe 4 | = La = a Le 
१६ पो.अ.नागपूर po ॥ = 3 93 ८ [= | LF = i ae an २१ 
१७ पो.अ.चंद्रपूर a ;~ =. i २ La ८ ae po a a i 4 1. 
१८ पो.अ.अमरावती ia 171 Zaz po ४१ Po ; १_| | | | > | a 42 


Babasaheb Sadashiv Khandare १ 


(बाबासाहेब स. खंदारे ) 


Gov 
Date: 20: 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विजा-४ दि. ०९ सप्टेंबर, २०२० (प्रपत्र-अ) 


अ. घटक कार्यालयाचे पो.नि./ | पो.उ.नि. | ao) स. | पो.शि./ | स.पो.शि./ | पो.शि.चा | ल.ले. | म.पो. श्वान | पदसंख्या 
क्र नाव स.पो. | /स.पो.म. । हवा. | पो.  पो.ना. डॉग शि. | प्रशिक्षक 
नि. नि. शि. हॅडलर 

१९ | पो.अ.गोंदिया शि a १२ | ४८ [4 शिका | >| i शिंगी a ६० 
२० | पो.अ.जालना शि शिका ३ Lea ६ | बक | | Le a a ९ 
२१ | पो.अ.ठाणे शकी ह. | ४ १६ यां शिका । te a शिका २० 
२२ | पो.आ.नागपूर शहर शिवी ७ १६ ५५ शिका शिका Lo शि f= 4 शिका ७८ 
२३ | पो.आ.औरंगाबाद शहर शिक a १८ en ४७ शिका ae > | | >| a ६५ 
२४ | पो.आ.नाशिक शहर | >| pa १६ ४० शिक ia Le La | | ae ५८ 
२५ | पो.आ.नवी मुंबई ॥ ५ ३७ । ९३ शिका शिका 4 (a [ शिका १३६ 
२६ | राज्यातील दहडावादी विरोधी | १४ १२ रि ७२ च १८ ति ण ति १२६ 

पथके/उप 

पथके(पो.आ.औरंगाबाद, 

नाशिक,नागपूर व पुणे) 
२७ | नवनिर्मित तालुका षि 7 ९ श्‌ २७ ति 7 - शि वि 36 

उपकोषागाराच्या 

सुरक्षेसाठी (पो.अ.सांगली, 

जळगांव,लातूर,नांदेड, 

बीड,उस्मानाबाद, भंडारा) 
२८ | पो.अ.नाशिक ग्रामीण re | 8 3 ee ८ an a ia fs] aan १६ 

एकूण १९ ७६ २०७ | ३६७ २३० २७ ६१ i Le ९ ९९८ 


Digitally signed by Babasaheb Sadashiv Khai 
s 


Babasaheb Sadashiv Khandare ०९०१-७६ Sadar Kanda SIN S = Maharashtra, 


Jome Department 


Date: 2020.09.10 


(बाबासाहेब स. खंदारे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विजा-४ दि. ०९ सप्टेंबर, २०२० (प्रपत्र-ब) 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 

१ पोलीस उप आयुक्‍त १ 
२ सहायक पोलीस आयुक्‍त ३ 
पोलीस निरीक्षक ९ 

४ सहायक पोलीस निरीक्षक ४४ 
षु महिला सहायक पोलीस निरीक्षक १ 
पोलीस उप निरीक्षक २१ 
७ सहायक पोलीस उप निरीक्षक २ 
८ महिला सहायक पोलीस उप निरीक्षक ९ 
९ पोलीस हवालदार Vara २९ 
१० पोलीस हवालदार ११ 
११ महिला पोलीस नाईक १२ 

१२ पोलीस RTS aa १११ 

१३ पोलीस शिपाई १०८ 
१४ महिला पोलीस शिपाई २० 
१५ पोलीस शिपाई चालक २२ 
१६ बिनतारी यंत्र चालक ८ 

एकुण 1) ४११ | १ 

Babasaheb तयापरी कीक 


DN: CN = Babasaheb Sadashiv Khandare, C 
1 = IN, S = Maharashtra, O = Government of 
Sadas hiv Kh andare maharashtra, OU = Home Department 
Date: 2020.09.10 12:46:51 +05'30' 


(बाबासाहेब स. खंदारे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-०११८/प्र.क्र.५३/विज्ा-४ दि. ०९ सप्टेंबर, २०२० (प्रपत्र-क) 


अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
शिका उप कोषागार,अंबरनाथ ,जिल्हा ठाणे १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
२ उप कोषागार, विक्रमगड,जिल्हा ठाणे १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
३ उप कोषागार,तळा,जिल्हा रायगड १ हवालदार--३ पोळीस शिपाई 
४ उप कोषागार,दोडामार्ग,जिल्हा सिंधुदूर्ग १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
4 उप कोषागार,बोडवड,जिल्हा जळगांव १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
६ उप कोषागार,फुलब्री,जिल्हा औरंगाबाद १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
७ उप कोषागार,वडवणी,जिल्हा बिड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
८ उप कोषागार,बारशी,जिल्हा उस्तानाबाद १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
९ उप कोषागार,देवणी, जिल्हा लातूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
| ० उप कोषागार, त्रंबकेश्वर,जिल्हा नाशिक १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
1 १ उप कोषागार,देवळा,जिल्हा नाशिक १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१२ उप कोषागार,पोभर्णी, जिल्हा चंद्रपूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१३ उप कोषागार,बल्लारपूर,जिल्हा चंद्रपूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१४ उप कोषागार, मानवत,जिल्हा चंद्रपूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१५ उप कोषागार,सोनपेठ,जिल्हा परभणी १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१६ उप कोषागार,उमरी,जिल्हा नांदेड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१७ उप कोषागार,हिमायतनगर,जिल्हा नांदेड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१८ उप कोषागार,मुदखेड,जिल्हा नांदेड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
एकुण ७२ 
Ba basa h e b ee by Babasaheb Sadashiv 
CN = Babasaheb Sadashiv Khandare 


Sadashiv Khandare C = IN, S = Maharashtra, O = Government 


of maharashtra, OU = Home Department 
Date: 2020.09.10 12:47:09 +05'30 


(बाबासाहेब स. खंदारे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


